आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत 
उभारावयाच्या सहकारी सूतगिरण्यांना 
शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत. 
मधुकरराव घाटे मागासवर्गीय सहकारी 
सूतगिरणी मर्या, मुखेड, जि. नांदेड. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाभाभा-१११५/प्र.क्र.१७/टेक्स-१ (3) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ मार्च, २०१९. 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय,स.,प. व व. विभाग,क्र. सूतगि-२१९३/प्र.क्र.१८३/टेक्स-१,दि. ११.८.१९९३ 

२. शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. सूतगि- ११९७/प्र. क्र.१९३/टेक्स-१, 
दि. २४.३.१९९९ . 

3. शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. सूतगि- १०११/प्र. क्र.१३८/टेक्स-१ (ब), 
दि .३.१२.२०११. 

४. शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. प्रकल्प-१२१३/प्र.क्र.८२/टेक्स-१(ब), 
दि. 24.99.2093. 

५. शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. सूतगि-३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स-१(आ), 
दि. १०.७.२०१७. 

६. शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. बैठक-१५१६/प्र.क्र.६०/टेक्स-१(अ), 
दिनांक २०.७.२०१८ 

७. संचालक वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या ६(१)/सूतगि/१०९४३/२०१८, 
दि. १९.११.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळावधीत उभारावयाच्या व शासकीय अर्थसहाय्यासाठी 


निवडलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य 


करण्यासाठी कर्ज व भागभांडवलाचे प्रमाण १:१ ठेवून सभासद भागभांडवलाच्या १:९ प्रमाणात 


शासकीय भागभांडवल देण्यासाठी झासनाने मान्यता दिलेली आहे. या सूतगिरण्यांनी शासनास 


सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालाच्या अनुषंगाने प्रकल्प उभारणीच्या कामात केलेली प्रगती लक्षात 


घेऊन तसेच आतापर्यंत सभासदांकडून जमा केलेले भाग भांडवल लक्षात घेऊन, मधुकरराव घाटे 


मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, मुखेड, जि. नांदेड या सूतगिरणीस सन २०१८-२०१९ या 


आर्थिक वर्षात शासकीय भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.१७/टेक्स-१ (अ) 


शासन निर्णय :- 


मधुकरराव घाटे मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, मुखेड, जि. नांदेड या 


सूतगिरणीचा आठव्या पंचवार्षिक योजनेत Gada करण्यात आला असून शासकीय 


अर्थसहाय्यासाठी निवड केली आहे. या सूतगिरणीची प्रकल्प अहवाल किंमत रु.६१००.०० लाख 


इतकी आहे. प्रकल्प अहवालानुसार रु. ३०५.०० लाख इतके सभासद भागभांडवल जमा करणे 


आव्यक असून गिरणीने रु. 304.09 लाख इतके सभासद भागभांडवल जमा केले आहे. 
त्यानुसार गिरणीला रु. २६९६.५८ लाख इतके शासकीय भागभांडवल गिरणीस अनुज्ञेय ठरते. 


त्यापैकी आतापर्यंत सदर सूतगिरणीस रु.२२०१.५९ लाख इतके शासकीय भागभांडवल ६ 
हप्त्यांमध्ये यापूर्वीच वितरीत केलेले आहे. त्याबाबतचे विवरणपत्र “अ” सोबत जोडले आहे. 


२. मागासवर्गीय प्रवर्गातील सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय भाग भांडवल मंजूर 


करण्यासाठी सन २०१८-२०१९ या वर्षासाठी रु.२०,००,००,०००/- (रुपये वीस कोटी फक्त) 


इतका निधी अर्थसंकल्पित असून संपूर्ण निधी अद्याप अखर्चित आहे. सदर उपलब्ध निधीतून रु. 


५,४३,४१,०००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी त्रेचाळीस लाख एक्केचाळीस हजार wad) इतकी 


रक्‍कम मधुकरराव घाटे मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, मुखेड, जि. नांदेड 
(MADHUKARRAO GHATE BACKWARD- CLASS _CO- OPERATIVE SPINNING MILL 
LTD., MUKHED, DIST. NANDED) या सूतगिरणीस प्रकल्प yor करण्यासाठी, प्रकल्प 
अहवालातील अनुज्ञेय तरतुदीपेक्षा त्या त्या बाबीवर होणारा जास्तीचा खर्च गिरणी स्वनिधीतून 
करील या अटीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासकीय भागभांडवल झासन निर्णय, सहकार J delet faut, क्र. सूतगि- 
२१९३/प्र.क्र. १८३/टेक्स-१, दिनांक ११.८.१९९३ व सूतगि-११९७/ प्र.क्र.१९३/ टेक्स-१, दि. 
२४.३.१९९९ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती (अ.क्र. वगळून) तसेच शासकीय 
भागभांडवलासंदर्भात शासनाने भविष्यात आणखी काही अटी व शर्ती निश्चित केल्यास sean 


अतिरिक्‍त अटी व शर्ती सदर सूतगिरणीस लागू राहतील या मुद्दयाच्या अधीन राहून तसेच खाली 


नमूद केलेल्या अतिरिक्‍त अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे :- 
१) प्रस्तुत सूतगिरणीकडून, शासन निर्णय, स.,प. व व. विभाग, क्र. सूतगि- 


२१९२/प्र.क्र.१८३/ टेक्स-१, दिनांक ११.८.१९९३ व दिनांक २४.३.१९९९ मधील अटी व शातींचे 


(अ.क्र.५ वगळून) पालन होत आहे याबाबत संचालक TANT यांनी खात्री करावी. 


२) शासकीय भागभांडवलाच्या वसुलीबाबतच्या दि. २४.३.१९९९ मधील अ. क्र. ५ येथील 


अटीमध्ये शा. नि., क्र. सूतगि-३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स-१अ, दि. १०.७.२०१७ अन्वये पुढीलप्रमाणे 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.१७/टेक्स-१ (अ) 


सुधारणा करण्यात आली आहे -- सूतगिरणीने भागभांडवलाचा पहिला हप्ता स्विकारल्यानंतर ५ 
वर्षांनी किंवा सूतगिरणी सुरु झाल्यानंतर ३ वर्षांनी यापैकी जे आधी घडेल तेव्हापासून उचल 


केलेल्या भागभांडवळाची परतफेड १/१५ प्रमाणे सुरु करण्यात येईल आणि असेन केल्यास त्यावर 


दरसाल दर शेकडा १२% प्रमाणे व्याज आकारण्यात येईल. सदर अटीच्या अनुषंगाने प्रस्तुत 


सूतगिरणीकडून, WAS पात्र ठरलेल्या शासकीय भागभांडवळलाची काटेकोरपणे वसुली 


करण्याच्या सूचना संचालक वस्त्रोद्योग, नागपूर यांना देण्यात येत आहेत. 


३) सदर सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतच्या 


प्रगतीचा तिमाही अहवाल संचालक Ta यांनी विहित विवरणपत्रात शासनास सादर करावा. 


४) प्रस्तुत गिरणीसंदर्भात शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार वसुलीबाबत काटेकोरपणे 
कार्यवाही संचालक वस्त्रोद्योग यांनी करावी . 

५) संचालक Ta यांनी पुढील ३ महिन्यांत सदर सूतगिरणीच्या विद्यमान संचालक 
मंडळाकडून, प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरीत रकमेच्या ५७% इतक्या वैयक्तिक मत्तेचे तारण 
मिळवावे. जोपर्यंत असे वैयक्तिक तारण प्राप्त होणार नाही, तोपर्यंत प्रस्तुत वितरीत रक्‍कम 
गिरणीस खर्च करता येणार नाही. तसेच तोपर्यंत या आदेशाद्वारे मंजूर केलेल्या रकमेवर 


सूतगिरणीस अधिकर्ष (overdraft) PISA रक्‍कम खर्च करता येणार नाही असे बंधन संचालक 
aaa यांनी संबंधित बँकेवर घालावे. याबाबत संचालक Tae यांनी काटेकोरपणे व 


तातडीने कार्यवाही करावी. 
६) प्रस्तुत सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यास, नवनियुक्‍त संचाळक 


मंडळास ३ महिन्यांच्या आत वैयक्तिक मालमत्तेचे तारण द्यावे लागेळ. नवनियुक्त संचालक 


मंडळाने असे तारण दिल्यानंतरच पूर्वीच्या संचालक मंडळाचे वैयक्तिक तारण मुक्‍त करण्यात 


येईल अशी सुधारणा संस्थेच्या Bye-Laws मध्ये करण्याची कार्यवाही संचालक Talat यांनी 
करावी. 


७) सूतगिरणीच्या प्रकल्पास मान्यता दिल्यानंतर प्रकल्पाच्या Financial Closer चा पुरावा 


शासनास सादर केल्याशिवाय शासनाचा हिस्सा देता येणार नाही. त्यामुळे त्याबाबतची खात्री 
संचालक THAI यांनी करुन घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करावी. 

८) प्रस्तुत सूतगिरणीकडे बँकेत जमा असलेल्या निधीचे नियोजन करुन कार्यक्षमतेने 
विनियोग करीत असल्याची खात्री संचालक वस्त्रोद्योग यांनी करावी. 

९) प्रस्तुत सूतगिरणीने कर्जाची उचल करुन त्याचा विनियोग प्रकल्प उभारणीसाठी करुन 
लवकर प्रकल्प पूर्ण करावा. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी नियंत्रण ठेवावे. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.१७/टेक्स-१ (अ) 


१०) प्रकल्प अहवालातील अनुज्ञेय तरतुदीपेक्षा त्या त्या बाबीवर होणारा जास्तीचा खर्च 
गिरणी स्वनिधीतून करील या अटीवर शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात येत आहे याबाबत 
संचालक THEM यांनी काटेकोरपणे कार्यवाही करावी. 

११) सदर सहकारी सूतगिरणीच्या खरेदीबाबत खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS 
द्वारे अदा करावी. निविदेमध्ये विवक्षित तरतूद असल्याशिवाय पुरवठादारास SHA अदा करण्यात 
येऊ नये याबबात संचालक TAIT यांनी खात्री करावी. 


१२) गिरणीस प्राप्त झालेल्या भागभांडवलाचा तसेच गिरणीकडे शिल्लक असलेल्या 
रकमेचा गिरणी योग्य प्रकारे विनियोग करते किंवा नाही याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी नियंत्रण 
ठेवावे. 


93) सूतगिरणीने भांडवली वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी यापूर्वी खरेदी केलेल्या seal वस्तुंची 
यथास्थित नोंद Dead Stock रजिस्टर मध्ये घेण्यात यावी. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी 
नियंत्रण करावे. 


१४) प्रस्तुत गिरणीने खरेदी केलेल्या वस्तू प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना देयक 
अदा करावे. याबाबत संचालक saa यांनी नियंत्रण करावे. 


१५) खरेदी विषयक प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय क्र. 
भांखस- २०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार 
करण्यात यावी. 


१६) सूतगिरणीची उभारणी विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावी. 
१७) सूतगिरणीने उभारणीसाठी ५:४५:५० या आकृतीबंधाप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येते. 


त्यानुसार सूतगिरणीने ५% सभासद भागभांडवल उभारणे बंधनकारक असून सदर सभासद 


भागभांडवळलाची रक्‍कम सूतगिरणीच्या प्रयोजनाव्यतिरिक्‍त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी खर्च 


करता येणार नाही. तसचे शासनाकडून सूतगिरणीला मंजूर करण्यात येणाऱ्या ४५% शासकीय 


भागभांडवलाच्या रक्कमेचा विनियोग करताना सूतगिरणीने ५०% वित्तीस संस्थेकडून कर्ज म्हणून 


मंजूर करुन घेतलेले असणे आवश्‍यक आहे. शासकीय भागभांडवलापोटी प्राप्त रक्कमेचा विनियोग 


करताना वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाचाही विनियोग त्याच प्रमाणात करणे गिरणीवर 


बंधनकारक राहील. 


१८) समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभागाच्या दि. ३० मार्च, २००० च्या शासन 
निर्णयानुसार मागासवर्गीय सूतगिरण्यांना विशोष घटक योजनेंतर्गत दीर्घ मुदती कर्ज देण्याचा 


निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर TRA निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार सदर सूतगिरणी ही 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.१७/टेक्स-१ (अ) 


मागासवर्गीय प्रवर्गातील असल्यास त्या सूतगिरणीचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हा अनुसूचित जातीचा 


असावा, तसेच या सूतगिरणीमध्ये ७०% पेक्षा जास्त सभासद अनुसूचित जातीचे असावेत. तसेच 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि. १५ फेब्रुवारी, २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार 


सूतगिरण्यांच्या मागासवर्गीय सभासदांचे जात वैधता प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. सदर 


अटींची पूर्तता केल्याशिवाय सूतगिरणीस या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम 


खर्च करता येणार नाही व अधिकर्ष काढता येणार नाही. याबाबत संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर 


यांनी तसे बंधन बँकेवर तसेच सूतगिरणीवर घालावे. 


१९) तसेच सूतगिरणीने सदर TRA निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली रक्कम प्राप्त 


झाल्यानंतर केवळ १२५०० चात्या कार्यान्वित न करता कर्जाची रक्‍कम तातडीने उभी करुन 


२५२०० चात्यांची उभारणी पूर्ण करावी. याबाबत संचालक वस्त्रोद्योग यांनी काटेकोरपणे लक्ष 
घालावे. 


२०) सदर सूतगिरणीच्या सर्व सभासदांनी त्यांचे आधार कार्ड नंबर लिंक करणे बंधनकारक 
राहील. 


४. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेल्या शासकीय भागभांडवलाची रक्कम 
रु.५,४३,४१,०००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी त्रेचाळीस लाख एक्केचाळीस हजार had) इतकी 
रक्‍कम मधुकरराव घाटे मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, मुखेड, जि. नांदेड या सहकारी 
सूतगिरणीच्या स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, इंडस्ट्रिअल एरिआ नांदेड शाखा, जि. नांदेड या बँकेच्या 
चालू खाते क्र.६२०४७१६६८१३ मध्ये RTGS द्वारे जमा करावी. गिरणीने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 
कराव्या लागणाऱ्या खर्चासंदर्भात, शासन निर्णय, क्रमांक सूतगि-१२००/११७१३/प्र.क्र.४२६/ 
टेक्स-१(अ), दि.१५.६.२००६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय समितीची मान्यता 
घ्यावी. 


५. या सूतगिरणीस मिळालेले अर्थसहाय्य हे गिरणीचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच उपयोगात 
आणणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. या अर्थसहाय्याचा दुरुपयोग केल्यास, संस्थेच्या संचाळक 
मंडळावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल व संस्थेला दिलेले अर्थसहाय्य एकरकमी वसूल 
करण्यात येईल. तसेच अशा प्रकरणी संबंधित संचालक मंडळास व्यक्ति: जबाबदार धरण्यात 
येईल. त्यामुळे गिरणीच्या संचाळक मंडळाने गिरणीच्या खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे व 


अनावऱ्यक खर्च टाळावा. 

६. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २.४.२०१८ अन्वये, 
“३२-अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर 
परिपत्रकातील परिच्छेद ६ आ, ब) व क) मधील तरतुदी सदर प्रकरणी लागू असून परिच्छेद -७ 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.१७/टेक्स-१ (अ) 


मधील (१), (२), (३), (४), (६), (८), (९) मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू नाहीत. परिच्छेद ६आ), ६ 
ब) व ६ क) तसेच परिच्छेद- ७ (५) व ७ (७ मधील तरतुदींची खालीलप्रमाणे पूर्तता होत आहे -- 


६ अ) एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणे :- या सूतगिरणीचा आठव्या 
पंचवार्षिक योजनेत शासन अर्थसहाय्यासाठी समावेश करण्यात आला आहे. 


६ ब) नियतव्यय उपलब्धता :- सन २०१८-१९ करीता :- "मागणी क्रमांक - व्ही-३ प्रधान लेखाशीर्ष 
४४२५ सहकारावरील भांडवली खर्च, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतीलळ १९० (००) 
(०७) सहकारी सूतकताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान (४४२५ ०७०३), ३२ अंशदाने" इतका 
निधी अर्थसंकल्पित असून संपूर्ण निधी अखर्चित आहे. 


६ क) व ८) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१८/ 
प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २.४.२०१८ अन्वये “32 अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास 
वित्तीय अधिकार प्राप्त आहेत. 


७ (५) बांधकाम विषयक प्रस्ताव :- सहकारी सूतगिरण्यांच्या स्थापत्य बांधकामाकरीता राज्यस्तरीय 
समितीची मान्यता घेण्यात येते. 

७ (७ खरेदी प्रक्रिया :- खरेदी विषयक प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. 
भांखस- २०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार 
करण्यात यावी. 


तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक २.४.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तपासणी सूचीतील 
अ.क्र. ८ मध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता सदर प्रकरणी होत आहे. 


७. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण - २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ 
adios परिच्छेद- ब मधील ३) नुसार, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.२.४.२०१८ सोबतच्या परिशिष्टातील अनु. क्र. २ मधील तरतुदी विचारात घेता योजनेच्या 


स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये बदल होत नसल्याने नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीची 
आव्यकता नाही. 

८. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:- 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं- २०१८/ 
प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २.४.२०१८ अन्वये “३२ अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास 
अधिकार प्राप्त झाळे असून सदर परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी 
पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.१७/टेक्स-१ (अ) 


२) मंजूर निधी :- "मागणी क्रमांक व्ही-३, ४४२५सहकारावरील भांडवली खर्च,१९० 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील १९० (००)(०७) सहकारी सूतकताई गिरण्यांना भाग 
भांडवली अंशदान (४४२५ ०७०३), ३२ अंशदाने" या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या आर्थिक 
वर्षासाठी रुपये २०,००,००,०००/- (रुपये वीस कोटी waa इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात 
आला असून संपूर्ण निधी अद्याप अखर्चित आहे. 


३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे : 


मधुकरराव घाटे मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या, मुखेड, जि. नांदेड या सुतगिरणीस सन 
२०१४-१५ नंतर निधी देण्यात आलेला नाही. मधुकरराव घाटे मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी 


मर्या, मुखेड, जि. नांदेड या सुतगिरणीने विशेष लेखा परिक्षक, वर्ग-१, सहकारी संस्था (सूतगि), 
सोलापूर यांचा दि.१८.७.२०१८ रोजीचा विनियोग दाखल सादर करण्यात आला आहे. 


४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ 


वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली १ वर्ष 


जुने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 


५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 
येणे रक्कम समायोजित करण्यांत आली आहे :- लागू नाही. 


६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह 
सादर करावे :- लागू नाही. 


७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा :- सूतगिरणीच्या स्थापत्य बांधकामाच्या निविदांना मंजूरी 
देण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीची मान्यता घेऊनच 
सूत गिरणीने बांधकाम व यंत्रसामुग्री खरेदी करणे बंधनकारक आहे. 


८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- सहकारी 
सूतगिरण्यांच्या यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात येते. 


९) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा:- खरेदी विषयक प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. भांखस- २०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ 
मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.१७/टेक्स-१ (अ) 


qo) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी :- याबाबतचा 
उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 


९. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दिनांक १० मे, २०१६ 


मधीळ परिच्छेद- ब मधील ३ नुसार, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 


दि. २.४.२०१८ सोबतच्या परिशिष्टातील अनु. क्र. ८ संदर्भातील तपासणी सुचीमधील या प्रकरणी 
लागू असलेल्या मुद्दयांची पूर्तता होत आहे. 


१०. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु. ५,४३,४१,०००/- (अक्षरी रुपये पाच 


कोटी त्रेचाळीस लाख एक्केचाळीस हजार Hat) इतक्या शासकीय भागभांडवळाची रक्‍कम 


"मागणी क्रमांक - व्ही-३ प्रधान लेखाशिर्ष ४४२५, सहकारावरील भांडवली खर्च, १९० सार्वजनिक 


क्षेत्रातील व इतर SUPA १९०(००)(०७) सहकारी सूतकताई गिरण्यांना भाग भांडवली 


अंशदान (४४२५ ०७०३), 32 अंशदाने"या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१८- 
२०१९ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


११. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु. ५,४३,४१,०००/- (अक्षरी रुपये पाच 


कोटी त्रेचाळीस लाख एक्केचाळीस हजार wad) इतकी रक्‍कम मधुकरराव घाटे मागासवर्गीय 
सहकारी सूतगिरणी मर्या, मुखेड, जि. नांदेड (MADHUKARRAO GHATE BACKWARD- 
CLASS CO.OPERATIVE SPINNING MILL LTD., MUKHED, DIST.NANDED) या 
सूतगिरणीच्या नावाने अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन सूतगिरणीच्या स्टेट 


बँक ऑफ इंडिया, को-ऑप. इंडस्ट्रिअल इस्टेट, शिवाजी नगर, नांदेड शाखा, जि. नांदेड या 
बॅकेच्या चाळू खाते क्र.६२०४७१६६८१३ मध्ये RIGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही 
करण्याकरीता श्री. र. गं. TE, कार्यासन अधिकारी RIM), सहकार, पणन व वद््रोद्योग 


विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. ब. बा. चव्हाण, सहसचिव (सूतगिरणी), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 


विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी”म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. बँकेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


| बँकेचे नाव व शाखा चालू खाते क्रमांक आय.एफ.एस.सी. 
क्रमांक 
State Bank of India, Co-op. ६२०४७१६६८१३ SBINOOQ00%8 


Industrial Estate, Shivaji 
Nagar, Nanded. 


१२. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, 


दि. २.४.२०१८ अन्वये विभागास प्राप्त झाळेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.१७/टेक्स-१ (अ) 


१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२७१८२६०७७७०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Prasenjeet Karlekar 
> fa S eC Nn e e t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- 
Operation Marketing and Textile, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d219c43caa42a6d2c1 1a62256b2ff3ad939a42 


Karlekar icin he me at 
(प्रसेनजीत कारलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. सचिव Gwar यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार, पणन व seam विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई-३२. 
४. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (४ प्रतींसह), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
५. अवर सचिव, १७-स/कार्यासन अधिकारी , १६-स, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
६. वित्त विभाग, व्यय-२ /व्यय-१५/ अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
ह 
९ 


. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, कार्यासन अजाक/विघयो, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०.संचालक वस््रोद्योग, TAIT संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
११.प्रादेशिक उपसंचालक, THT, ओरंगाबाद 
१२.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१३.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
१४.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती), 
१५.शाखा व्यवस्थापक, स्टेट बॅँक ऑफ हैद्राबाद, इंडस्ट्रिअल एरिया शाखा, मुखेड, जि. 
नांदेड. 
१६.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, 
मुंबई. 
१७.चेअरमन, मधुकरराव घाटे मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., मुखेड, जि. नांदेड 
१८.निवडनस्ती (टेक्स १-अ/(टेक्स १-ब). 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.१७/टेक्स-१ (अ) 


शासन निर्णय, क्र. शाभाभा-१११५/प्र.क्र.१७/टेक्स-१ (अ), 


दि. २७मार्च, २०१९ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र- अ 


मधुकरराव घाटे मागासर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., मुखेड, जि. नांदेड 


अ. शासकीय भाग भांडवलास मंजूरी दिल्याचा रक्‍कम 

क्र. शासन आदेश क्रमांक व दिनांक (रुपये लाखात) 

a क्र.सूतगि-११०६/प्र.क्र.१७४/टेक्स-१(अ) , दि. ६००.०० 
२९.१.२००७ 

२ | क्र.सूतगि-११०७/प्र.क्र.१३६/टेक्स-१ (आ) दि. १८.४१ 
१४.१.२००७ 

३ | क्र.सूतगि-११०९/प्र.क्र.६५/टेक्स-१ (अ), दि. ३१.३.२०१० ३००.०० 

४ | क्र.सूतगि-११११/प्र.क्र.७५(२)/टेक्स-१ (ब), ३४४.७४ 
दि.३१.३.२०१२ 

५ । क्र.शाभाभा -११११/प्र.क्र.२३/टेक्स-१(ओ), दि. २५१.०० 
२४.३.२०१४ 

६ | क्र.सूतगि-१११५/प्र.क्र.१७/टेक्स-१(अ), दि. ३१.३.२०१५ ६८७.४४ 

एकूण २२०१.५९ 


पृष्ठ १० पैकी १० 


